महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 
२०२३. सन २०२३-२०२४ चे अनुदान 
वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थस-२०२३/प्र.क्र.१५४/अर्थसंकल्प, 
गोपालदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन मंत्रालय 
मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२४ 
वाचा: - 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ 
2) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेश क्रमांक : अर्थस-२०२३/प्र.क्र.३३/अर्थसंकल्प, 
दि. 02 मे, 2023 
३) वैद्यकिय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती यांची क्र. 
विसंसेरा/अम/लेखा८२१४-१७/२०२३, दि.२३.११.२०२३ व विसंसेरु/अम/लेखा/८४८६- 
८०/२०२३, दि.०४.१२.२०२३ रोजीचे पत्रे. 
प्रस्तावना - 
वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झाळेल्या अनुदानाचा 
निधी, आहरण व संवितरण अधिकारी, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती यांना उपलब्ध करून 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 
सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी अर्थसंकल्पीत झाळेला 
व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी यांनी आहरण व संवितरण अधिकारी, 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती यांना वितरीत करावा. 
(रुपये हजारात) 


अ.क्र लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी वितरीत 
अनुदान 


मागणी क्रमांक आर - १, २२१० वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य 


(०६) (२१) महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी 


विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे (२२१० 
a ५२४८५.३० 


४२५ 5 
९) सहसंचालक, आरोग्य 


उद्दिष्ट/बाब क्र. २१- पुरवठा व सामग्री ee हक 
महसूल विभागाच्या मुख्याल्यांच्या ठिकाणी सेवा (अर्थ. व प्रशासन) 
(०६) (२१) महसूल वि मुख्यालयांच्या ठिकाणी 


। केद्र पुणे (२0002 
विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे (२२१० oN ) 
२. १४७६१.५० 
४२५९) 
उद्दिष्ट/बाब क्र. २८-व्यावसायिक सेवा 
एकूण ६७२४६.८० 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थस-२०२३/प्र.क्र.१५४/अर्थसंकल्प 


उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून खर्च करण्यात यावा :- 

१) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर करण्यात आला आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी 
सदर निधी खर्च करता येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 

२) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दरमहा 


१० तारखेपर्यंत शासनास सादर करावा. 

३) अनुदान अदा करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे 
पालन करावे. तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-१, उपविभाग एक मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम WHA मान्यता घेवून अनुदान 
अदा करावे. 

४) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

५) ज्या निधीच्या वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्यकता आहे असा निधी 
वितरीत करताना वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीका, १९७८ भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, 
नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित 
झाल्यानंतर अनुदान अदा करावे. 

६) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधीत 
नियंत्रण अधिकारी यांनी विभागास सादर करावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण 
झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक 
अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या 
मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास 
देयक पारित करु नये. 

७) शासनाद्दारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS व्दारे प्रदान 
करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 0116 
पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

८) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य प्रत्यक्ष 
प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित करण्यात 
येऊ नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थस-२०२३/प्र.क्र.१५४/अर्थसंकल्प 

2 oat oe a al पवत Ge तान Te TAIT ord Pema, वता 
नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करणे आवश्‍यक 
राहील. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११५१११८२२३२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
V | KA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9869ec6 1¢c857e78e82b7al 9b04c6d22f8ef1 b&d 
TU | S H | R A M bc9b19d45ef776d80ef148059, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=406CB152E109154A7466CO050F88E5A43 
7E17838973824687653A5E8D 144B72B, cn=VIKAS 
KA DA M TULSHIRAM KADAM 
Date: 2024.01.15 12:25:06 +05'30' 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

३. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर. 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ. व प्रशासन), पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

१०. वैद्यकिय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

१२. वित्त विभाग ( व्यय-१३ / अर्थ- ९) मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


